चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी 
यांचे अखत्यारीतील योजनांतर्गत योजनेतील २७ 
अस्थायी पदांना सन २०२२-२३ मध्ये पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- १६मार्च, २०२२ 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.२१.०९.२०२१ 

३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५०/फ-९, दि.२४.०३.२०२१ 

४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४०/फ-९, दि.०९.०९.२०२१ 

५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २२.०२.२०२२ 

६. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
कक्ष-३ /योजनेत्तर/प्र.क्र.५३ (२१-२२)/२५३, दिनांक ०९.०२.२०२२ 


शासन निर्णय :- 


उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.६ 
अन्वये चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अखत्यारीतील योजनांतर्गत 
योजनेतील २७ अस्थायी पदांना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये पुढे चालु ठेवण्यास मंजूरी प्रदान 
करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


यापूर्वी महसूल व वन विभागच्या संदर्भ क्र.३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये चंद्रपूर वन प्रशासन, 
विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अखत्यारीतील योजनांतर्गत योजनेतील २८ अस्थायी पदांना 
सन २०२१-२२ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. तसेच सदर योजनेत्तर योजनेमध्ये एकूण मंजूर अस्थायी स्वरुपाचे २८ पदांपैकी 
केअर टेकर-१ पद संदर्भ क्र.१व २ च्या शासन निर्णयान्वये निरसित करण्यात आलेले आहे. उर्वरीत २७ 
पदे संदर्भ क्र.२ च्या सुधारीत आकृतीबंधाचे पुर्नगठन प्रमाणे वन विभागाच्या एकूण २६५७३ पदांमध्ये या 
योजनेतील १५१ पदांचा समावेश आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ दिनांक २२.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१/फ-९ 


त्यानुसार चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अखत्यारीतील 
योजनांतर्गत योजनेतील २७ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रानुसार शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर 
मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेला आकृत्तीबंधात या पदांचा समावेश आहे 
या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-सी-७, प्रधान शिर्ष २४१५, कृषी विषयक संशोधन व 
शिक्षण, ०६-वनीकरण, २७७-शिक्षण, (००) (०३) “चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन अकादमी, 
चंद्रपूर” (२४१५-१०७७) या लेखा शिर्षाअंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मंजूर होणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर कालावधी मध्ये त्यांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा 
घेवून सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. या नंतर 
सुधारीत आकृतीबंध निश्चीत करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. 


प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक- पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 22.02.2022 अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१६१८१२१७२५१९ असा आहे. हा SATS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 0१०800१ oe cs 


jovernment 


PRAKASH NARWANE bi ozzoste 132651 ळी 


(गजेंद्र नरवणे) 
सह सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे 

५. मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे 

६. संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन अकादमी, चंद्रपूर 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४५४), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१०. वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-४/वित्तिय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११. कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवडनस्ती, फ-९ कार्यासन,म. व व.वि,.मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१/फ-९ 


शासन निर्णय क्रमांक:-संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११/फ-९, दिनांक- १६ मार्च, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
चंद्रपूर वन प्रशासन विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अधिपत्याखालील अस्थायी पदांची 


स्थिती:- 
(दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 
अ.क्र पदनाम पदसंख्या शेरा 
i 4 संचालक (वनसंरक्षक दर्जा) (१. | शासन निर्णय क्रमांक एफडीएम-२०१५/ प्र.क्र. 
२ शारीरीक शिक्षण निर्देशक PQ फ-२, FF.93.02.2094 
3 लिपीक 2 अन्वये 
४ प्रयोगशाळा परीचर (१. | 
षु शिपाई ४ 
६ मुख्य लेखापाल (१. | 
७ केअर टेकर a दिनांक 93.08.2098 च्या शासन 
निर्णयान्वये पद निरसित करण्यात आलेले 
आहे. 
८ माळी २ 
९ सफाई कामगार २ 
[१० | ० चौकीदार (१. | 
La अपर संचालक (निर्देशक) (१. | 
एकूण १६ 
१२ उपअभियंता Qo शासन निर्णय क्रमांक एफडीएम-२०१५/ 
१३ लघुलेखक उच्चश्रेणी (१. | प्र.क्र.७९/फ-२, दि.३१.०३.२०१५ अन्वये 
१४ वाहन चालक २ (संचालकाचे १ पद द्विरुक्ती झाल्याने कमी 
१५ | वनरक्षक २ करण्यात आले आहे) 
१६ ग्रंथालय परीचर (१. | 
एकुण [७ | 
१७ । सहाय्यक वनसंरक्षक ३ शासन निर्णय क्रमांक एफडीएम-२०१४/ 
१८ | वनपरिक्षेत्र धिकारी (१. | प्र.क्र.६२/फ-२ दि.०४.१२.२०१४ 
एकुण feo नुसार सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची श्रेणी 
एकुण पदे (१६५७५४) २७ अवनत करुन वनपरिक्षेत्र अधिकारी हे पद 


दर्शविण्यात येत आहे. 


Digitally signed by GAJENDRA PRAKASH १७१७५१६ 
IE, C=IN, 


GAJ EN D RA DN: CN = GAJENDRA PRAKASH NARWANI 


Government it Of Maharast htra, OU 


S = Maharashtra, O = 
PRAKASH NARWANE iate:zozes.16 182807 0580 "१ 


(गजेंद्र नरवणे) 
सह सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


